सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्‍यात 
जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर यांचे स्मारक 
उभारण्यासाठी गठित केलेल्या समितीची 
पुनर्रचना करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः- स्मारक-२०१८/प्र.क्र.२९४/ यो-११ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान मार्ग 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख:- ११ मार्च २०२२ 

वाचा :- 

१ शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१६/प्र.क्र.०३/पंरा-९, दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१६ 

२) शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१६/प्र.क्र.१६७/यो-११, दिनांक २० मार्च २०१७ 

३) शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१६/प्र.क्र.१६७/यो-११, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ 
शासन निर्णय:- 

सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यात जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर यांचे स्मारक 
उभारण्यासाठी मा.श्री.विजयकुमार Cara, तत्काळीन पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भ क्र.२ 
येथे नमूद दि.२० मार्च २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित Hert समिती रद्द करण्यात येत आहे. 
संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय दि.११.०८.२०१६ व सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. 
स्मारक-३११३/प्र.क्र.३०८/२९, दि.१२.०१.२०१६ मधील तरतुदीनुसार, सोलापूर जिल्ह्यातील 
मंगळवेढा तालुक्यात जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर यांचे स्मारक उभारण्यासाठी स्मारक बांधकामाचा 
प्रस्ताव तयार करणे, बांधकाम खर्चाचा आराखडा शिफारस करणे व बांधकामावर संनियंत्रण 
करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्या अध्यक्षतेखाली खाळील पदाधिकाऱ्यांची नावे समाविष्ट 
करुन नवीन स्मारक समिती गठित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पदनाम 
१. ।जिल्हाधिकारी, सोलापूर अध्यक्ष 
२. ।मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर सदस्य 
३. ।जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सोलापूर सदस्य 
४. ।निवासी जिल्हाधिकारी, सोलापूर सदस्य 
५. ।अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१८/प्र.क्र.२९४ /यो-११ 


अ.क्र. नाव पदनाम 
६. (Seon अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर सदस्य 
७. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (बांधकाम विभाग, सदस्य 
सोलापूर 
८. ।वस्तुसंग्रहालयांतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी, सदस्य 
सोलापूर 
९. | नगर रचनाकार (नविवि), सोलापूर सदस्य 
qo. ।कला संचालनालय अंतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय सदस्य 
अधिकारी 
a) १. ।मा.श्री.अमोल मिटकरी, विधानपरिषद सदस्य, रा.काटुसा, सदस्य 
ता.अकोट, जि.अकोला 
१२. ।मा.विधानसभा सदस्य, मंगळवेढा-पंढरपूर, जि.सोलापूर सदस्य 
१३. ।मा.विधानसभा सदस्य, सांगोला, जि.सोलापूर सदस्य 
१४. ।मा.श्री.देळीपराव सोपळ, माजी विधानसभा सदस्य, सदस्य 
रा.बार्शी, जि.सोलापूर 
१५. ।मा.श्री.बसवराज पाटील, माजी विधानसभा सदस्य, सदस्य 
रा.मुरुम, जि.उस्मानाबाद 
१६. ।मा.सिध्दाराम Fa, माजी विधानसभा सदस्य, सदस्य 
अक्कलकोट, जि. सोलापूर 
१७. 'मा.श्री.हरिष पिपळे, विधानसभा सदस्य, मुतिजापूर, सदस्य 
जि.अकोला 
१८. 'मा.श्री.मनोहर पटवारी, माजी आमदार, उदगीर, सदस्य 
जि.उस्मानाबाद 
१९. 'श्री.काकासाहेब कोयटे, कोपरगांव सदस्य 
२०. श्री. गुरुनाथ बडुरे, तुळजापूर सदस्य 
२१. ।अँड.श्री. शैलेश हावनाळे, मंगळवेढा, जि.सोलापूर सदस्य 
२२. ।श्री.उदय चोंडे, लातूर सदस्य 
२३. श्री.गंगाधर पटणे, नांदेड सदस्य 
२४. श्री.विजय ऊर्फ संगाप्पा पाराप्पा बुरकुल, रा.मंगळवेढा, सदस्य 
जि.सोलापूर 
२५. 'अँड.श्री.शिवानंद भिमाशंकर पाटील, रा.लक्ष्मी दहिवडी, सदस्य 


ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१८/प्र.क्र.२९४ /यो-११ 


अ.क्र. नाव पदनाम 

२६ ।डॉ.श्री.बसवराज मल्लेशा बगले, रा.भंडारकवठे, ता.दक्षिण सदस्य 
सोलापूर, जि.सोलापूर 

२७. ।श्री.संजीव मनोहर कवचाळे, रा.बोराळे, ता.मंगळवेढा, सदस्य 
जि.सोलापूर 

२८. श्री.तुकाराम भीमराव कुदळे, रा.मंगळवेढा TEx, सदस्य 
ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर 

२९. ।श्री.अमरनाथ सिध्देश्वर कस्तुरे, रा.देगांव, ता.उत्तर सदस्य 
सोलापूर, जि.सोलापूर 

३० ।अँड.श्री.नंदकुमार भागवत पवार, रा.मरवडे, ता.मंगळवेढा, सदस्य 
जि.सोलापूर 

३१. श्री.रमेश श्रीमंत भांजे, रा.अरळी, ता.मंगळवेढा, सदस्य 
जि.सोलापूर 

३२. ।उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी, मंगळवेढा सदस्य 

३३. तहसिलदार, ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर सदस्य 

३४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, सोलापूर सदस्य सचिव 


२. संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.११.०८.२०१६ मधील तरतुदीनुसार आवश्‍यक बाबी तपासून 
स्मारक उभारण्याबाबत बांधकाम आराखड्यासह प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१०१६१६३६८७२० 
असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MANOJ DATTATRAYA JADHAV 
M A N O) DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a83fc829949e9b 1a022b031436c946028b48d51 


f5a1bf36ca3ce4fead857da72, 
pseudonym=15CB48D6FC3DD 16622D8A26F5F337DB98 
AC9A319, 
serialNumber=2766AFDA86350272237DCF9A191545970 


JADHAV 100 170: जमा 
(मनोज जाधव) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१८/प्र.क्र.२९४ /यो-११ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


४. मा.मंत्री /राज्यमंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


५. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 


६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


७. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


८. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 


९. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. जिल्हाधिकारी,सोलापूर 

११. जिल्हा पोलीस अधिक्षक, सोलापूर. 

१२. मुख्य कार्यकारी, अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 
१३. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर. 


१४. कार्यकारी अभियंता, (बांधकाम), जिल्हा परिषद, सोलापूर 


१५. सहाय्यक संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय विभाग, किंवा सहायक अभिरक्षक, 
वस्तुसंग्रहालयांतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी. 


१६. संचालक, पुराभिलेख संचालनायाच्या अंतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी. 


१७. मुख्य वास्तुझास्त्रज्ञ,सार्वजनिक बांधकाम भवन, मुंबई. 


१८. कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१९. सहाय्यक संचालक, नगररचना किंवा नगर रचनाकार (नगर विकास विभाग), 
सोलापूर. 


२०. कला संचालक, मुंबई. 
२१. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जि. सोलापूर. 
२२. उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा, जि. सोलापूर 


२३. तहसिलदार, ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर. 


२४. मा.श्री.अमोल मिटकरी, विधानपरिषद सदस्य, रा.काटुसा, ता.अकोट, जि.अकोला 


२५ 


ae 


. मा.विधानसभा सदस्य, मंगळवेढा-पंढरपूर, जि.सोलापूर 
२६. मा.विधानसभा सदस्य, सांगोला, जि.सोलापूर 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१८/प्र.क्र.२९४ /यो-११ 


२७. मा.श्री.दिलीपराव सोपल, माजी विधानसभा सदस्य, रा.बारशी, जि.सोलापूर 


२८. मा.श्री.बसवराज पाटील, माजी विधानसभा सदस्य, रा.मुरुम, जि.उस्मानाबाद 


२९. मा.सिध्दाराम म्हेत्रे, माजी विधानसभा सदस्य, अक्कलकोट, जि. सोलापूर 


३०. श्री.हरिष पिंपळे, विधानसभा सदस्य, मुर्तिजापूर, जि.अकोला 


३१. श्री.मनोहर पटवारी, माजी आमदार, Vat, जि.उस्मानाबाद 


32. मा.श्री.शिवानंद भिमाहंकर पाटील, रा.लक्ष्मी दहिवडी, ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर 


३३. डॉ.श्री.बसवराज मल्लेशा बगले, रा.भंडारकवठे, ता.दक्षिण सोलापूर, जि.सोलापूर 


३४. श्री.संजीव मनोहर कवचाळे, रा.बोराळे, ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर 


३५. श्री.तुकाराम कुदळे, रा.मंगळवेढा शहर, ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर 


३६. श्री.अमरनाथ सिध्देश्वर कस्तुरे, रा.देगांव, ता.उत्तर सोलापूर, जि.सोलापूर 


३७. अँड.श्री.नंदकुमार भागवत पवार, रा.मरवडे, ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर 


३८. श्री.रमेश श्रीमंत भांजे, रा.अरळी, ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर 


३९. श्री. काकासाहेब कोयटे, कोपरगांव 


४०. श्री. गुरुनाथ बडुरे, तुळजापूर 


४१. अँड.श्री. TSA हवनाळे, मंगळवेढा, जि.सोलापूर 
४२. श्री.उदय चोंडे, लातूर 
४३. श्री.गंगाधर पटणे, नांदेड 


४४. श्री.विजय ऊर्फ संगाप्पा पाराप्पा बुरकुल, रा.मंगळवेढा, जि.सोलापूर 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


